पुणे शहर व परिसरात बांधावयाच्या 
उड्डाणपूलांतर्गत सुरु न झालेल्या नऊ पथकर 
स्थानकापोटी द्यावयाच्या नुकसान भरपाईबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२००४/प्र.क्र.२६/रस्ते-८. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ एप्रिळ, २०२२ 
वाचा :- 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- पासुस-२०००/प्र.क्र.२३/का.१४७४(३), दि.२३.०२.२००१. 


प्रस्तावना :- 

नियोजन विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पासुस-२०००/प्र.क्र.२३/का.१४७४(३), दि.२३.०२.२००१, 
अन्वये पुणे हाहर व परिसरात बांधावयाच्या उड्डाणपुलाबाबत पुणे हाहरातील रस्त्यावर वाहतूकीच्या सोयीमध्ये 
सुधारणा करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी तयार केलेल्या 
अंदाजे रुपये २६० कोटीच्या रस्ते व पुलांची कामे कर्ज व इतर मार्गाने आवश्‍यक निधी उभारुन “बांधा, वापरा 
व हस्तांतरीत करा” या तत्वावर कार्यान्वित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास 
“उद्योजक” म्हणून घोषित केले आहे. 

शासनाकडून प्राप्त झालेल्या हमीच्या आधारे महामंडळामार्फत वित्तीय संस्थाकडून प्रकल्प 
राबविण्यासाठी कर्ज उभे करण्यास तसेच या कर्जाची परतफेड करण्यास मान्यता देण्यात आली होती व 
पथकराची सुरुवात ही प्रकल्पाच्या एकूण अंदाजित खर्चापैकी २५% एवढा खर्च झाल्यानंतर प्रस्तावित ९ 
ठिकाणी करावयाची होती. सदर प्रकल्पाअंतर्गत असलेले पथकर नाके सुरु न झाल्यामुळे महामंडळाने 
खुल्या बाजारातून कर्ज व कर्जरोखे उभारुन प्रस्तावातील आवश्‍यक कामे पूर्ण केलेली आहेत. महामंडळाने 
कर्ज उभारुन केलेल्या कामापोटी १४% व्याजदरानुसार परिगणित Heit रक्‍कम महामंडळास परत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

१. पुणे शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजना रु.१६५.५३ कोटीच्या सुधारीत अंदाजीत किंमतीस तसेच 
त्यात समाविष्ट कामाच्या सुधारीत वावास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. महामंडळाने केलेल्या कामापोटी १४% दरानुसार दि.३१.१०.२०१६ अखेरपर्यंत येणारी रक्‍कम 
रु.७४१.६६ कोटी, अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार महामंडळास अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधून उपलब्ध करुन 
देण्यात यावी. तसेच सदर रक्‍कम मिळण्यास विलंब झाल्यास रोकड प्रवाहाप्रमाणे सदर रकमेत होणाऱ्या 
बदलाप्रमाणे महामंडळास उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

३. सदर शासन निर्णय, दि.०३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा 
समितीने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०७१३३८३३३८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PRASHANT 
DATTATRAYA 


NAOGHARE 


Digitally signed by PRASHANT DATTATRAYA NAOGHARE 
or SONAL, 


(प्रशांत द. नवघरे) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२००४/प्र.क्र.२६/रस्ते-८ 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 
८) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
९) सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य. 
१०) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
११) अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१२) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१३) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AY 


3 


oC 


x 
& 
9 


१४) अपर मुख्य सचिव (महसुल), महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 
१६) सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१७) आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 

१८) आयुक्त, पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका, पुणे. 

१९) जिल्हाधिकारी, पुणे. 

२०) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

२१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

२२) निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


